उर्जेचे बेट 


लेखक: अँलन ड्रमोंड 





डेन्माक देशातील साश बेट हे 


तसे सर्वसाधारण ठिकाण होते. तिथे ०... क 
राहाणारे लोकही सर्वसामान्य होते. __0 3. डि. 

फक्त एक गोष्ट सांशला इतर डल मु 
ठिकाणांपेक्षा वेगळी ठरवत होती, -> 

तिथे वाहाणारे वेगवान वारे. 0.0... 





मग या बेटावरील सर्वसामान्य 
लोकांनी काही असाधारण करण्याचा कक . 
निर्णय घेतला. त्यासाठी त्यांनी मदत 
घेतली, पवन उर्जेची! त्यांनी आपले वि कमक. 


कार्बन उत्सर्जन कमी केले आणि ते 
उर्जा निर्मितीबाबतीत जवळजवळ 
स्वयंपूर्ण बनले. 


या स्फूर्तीदायक गोष्टीतून हा 
पुरावाच मिळतो की मोठा विचार 
आणि कठोर मेहनत करून कुणीही 
उर्जा संवर्धनात मोठी झेप घेऊ 
शकतो. सांश बेटाच्या लोकांनी 
वाऱ्याचा उपयोग करून आपले जगच 
बदलून टाकले. 


| नळी 223 < --प> 







वि कअ 


उर्जेचे बेट 


मराठी अनुवाद: सुशील मेन्सन 










उर्जेच्या बेटावर तमचं स्वागत! आमच्या या बेटाचं खरं नाव आहे 
साश॒ पण आम्हाला याला उर्जेचं नेट म्हणायला जास्त आवडतं 






"व्टे:> "यर ध्य नद च 
*"<५ ल. ॥१.४ मीर वट न- | 
वकक म वन्स ल ३-० 


काही काळापर्वी डेन्मार कच्या मध्यभागात वसलेल्या या 
साधारणशा बेटावर अतिशय सामान्य लोक राहात. तमच्या 
गावापेक्षा आमचं सांश बेट काही आगळेवेगळ नव्हतं, आजसद्ा 


आमचे हे छोटंसं बेट अलिकडे फारच प्रसिद्धीस आलंय. जगभरातन संशोधक 
आमचं काम बघायला आणि आमच्याशी गप्पा मारायला आमच्या बेटावर 
येतायत. पण हे सगळं कसं घडलं? ती एक मजेशीर गोष्ट आहे. 





सांशमध्ये सर्वत्र शेतंच शेतं होती. शेतकरी गायीगुर॑ पाळत आणि बटाटे, मटार, स्ट्रॉबेरी यांची 
पिकं घेत. चला, निघूया! आपल्या टोप्या सांभाळा! 












8.6 “ 


ह. « न्य न 8. 9 च न र रश | ">>. | > 
> ० टु ठ-न्ड न | "च 
/ / >.2>/000 ७ "हक ७० . .ळन्यळ /ँ ऐ , म 


आमचं बेट डेन्मार्कच्या मध्यभागात आहे. 


*«.. 














(॥। भद दीन 
4) । .:७/) / र 
[ 


वा आमच्या गावात एक शाळा आहे. मुलं फुटबॉल खेळतात आणि मोठी 
त्यामुळेच आमच्या बेटावर कायम वेगवान वारे वाहात असतात! माणसं किराणा सामानाच्या दुकानात जातात. इथे. वेगवान वारे सोडले 
अरे माझी टोपी! तर बाकी सगळं सामान्य असतं. 


२४ 












आम्ही सर्वसामान्य लोकांसारखंच उर्जेचा वापर करायचो. आमच्या बेटावर मख्य भमीवरून समद्राखालन टाकलेल्या 
तारांद्वारे वीज पोहोचली दरवा कार 
7. । आणि नैसर्गिक वायूतून उर्जा मिळत 
८५५०७०५ -॥.॥॥॥५८/८४॥--॥ 
इंधन म्हण्न ओळखतात. हे इंधन 
बाहेरून साश बेटावर आणत 









रडे 
काही वर्षांपर्वी आमच्यापैकी बहतेकांना हे माहीत नव्हतं 
की आमची उर्जा येते कठन' ती बनते कशी. मग 
आमच्या बेटाने एक असामान्य स्पर्धा जिंकली 
डेन्मा कच्या पर्यावरण आणि उर्जा मंत्रालयाने पारंपरिक 





हिवाळ्यात काळोख्या रात्री थंडीत ऊब मिळावी म्हणून आम्ही गरम पाणी इंधन आणि उर्जा यांत स्वयंपर्ण होण्याकरिता आदर्श 
आम्ही सगळे दिवे सुरू आम्ही हीटर सुरू ठेवायचो वापरायचो, गरज अशा सांश बेटाची निवड केली 
ठेवायचो. नसताना. _ 





.- 





->€- 

प! पृथ्वी नवे इंधन बनव शकत नाही 
४&॥ एंक दिवस पथ्वीवरील सर्व इंधन 
डाव 


आपण वापरून संपलत्रेतल्लरे असेल 


डा ाटा-ी२शरानिधागा 
टाटा ताया पारारार्‍ए| 





सोरेन हर्मनसोन नावाच्या एका शिक्षकाला 


| | मच्या आमच्या घराला ऊबदार 

आम्ही टँकर, जहाजं आणि य ठेवणाऱ्या हीटींग यंत्रातही उर्जा स्वयंपूर्णता प्रकल्पाचा प्रमख म्हणून 

ट्रकमधून तेल आणायचो. र र, टाकायचो. निवडण्यात आलं. ते एक सर्वैसाधारण 
मनष्य होते. 


_ --->:>>>>न_ ->-  *५--- ण - 


ग र कल ्् क. 
सोरेन एका बँडमध्ये सी वाजवत. पण त्यांच्या आवडीचा विषय होता, य ्् 
पर्यावरणाचा अभ्यास. उर्जा स्वयंपू( ते बरेच उत्साही असत. “मुलांनो मला 7 | कारऐवजी सायकल 
अशा काही पद्धती सांगा ज्यांनी आपण स्वत:च उर्जा बनवू शकतो, इथेच आपल्या १ 


चालवन! तै 
हू! । 1 


सांश बेटावर?” ८ 





पिकांमधले तेल 
वापरून. 


चारा आणि 










आणि आपल्या पायांपासून उर्जा मिळवली तर! 


मग आपल्याला तेलाचे हत टॅंकर मागवावे लागणार नाहीत. जगातले 
तेलाचे साठे संपण्याची चिंताही राहाणार नाही. 


१०५५५४. , 





मग आपल्यात्रा मख्य भमीपासन तारांद्वारे वीज वाहून आणण्याची 
ब्े (२१ (२ 
गरजही राहाणार नाही. नूतनीकरणक्षम उर्जेचे स्रोत स्वच्छ असतात 
आणि त्यांतून आपल्री बऱ्याच पैशांची बचत होईल. आपण फक्त 
मोठा विचार करायला हवा.” 
न्य क्य >4७-> >. 





“कल्पना करा की आपण संपूर्ण बेटासाठी फक्त सूर्यापासून, पिकांपासून 


“पण खरंच आपण इतकी उर्जा बनवू शकतो का?” नाजाने 


विचारले. “फक्त सूर्य, पिकं आणि पाय यांच्यापासून उर्जा?” 





कॅथरीन म्हणाली, “आपल्या बेटावर भरपूर प्रमाणात काय आहे? 
वेगवान वारे. म्हणूनच आपण पवन उर्जेपासून सुरुवात करायला 








- 2/”// 
द- 
क्षे: ॥४? द्वा 


“विलक्षण कल्पना आहे” श्री. हर्मनसन 
म्हणाले. “कुणाकुणाला मान्य आहे हे?” 


हवी.” 


“टोप्या सांभाळा!” आम्ही 
मुलं म्हणालो. 


सगळ्या मल्रांमध्ये या नव्या कल्पनेने उत्साह संचारला 
मोठयांना मात्रे नवी कल्पना समजन घ्यायला आणि उत्साहीत 
व्हायला थोडा वेळ लागला 





“याला लाखो रुपये लागतील!” जॉरगॅेन ट्रॅनबर्ग म्हणाला. 
“आधीच माझ्या गायींनी मला चांगलंच कामाला लावलंय.” 


“सर्यापासून उष्णता?” पीटर पॉलन म्हणात्रा. “काय फरक पडणार 
त्याने? सध्यासद्धा मी माझं घर ऊबदार ठेव शकतो, टीव्ही बघ शकतो 
त्यामळे मौ सखी आहे. मला काही बदलायची गरजच नाही 





“आम्हीच का?” डॉर्थी नड्रोन म्हणाली 
“दुसऱ्या एखाद्या बेटाला हे आव्हान घेऊ 
द्या 22 


“नतनीकरणक्षम उर्जा?” जेन्स हॅन्सन 
म्हणाला. “असे प्रयोग करण्यासाठी आता 
मी तरणाबांड नाही राहिलो.” 





“आमचं सांश हे एक साधारणसं बेट आहे,” 
ओतले जॉगॅनसन म्हणाला. “आम्ही काय 
बदलणार जगाला?” 


“उर्जा स्वयंपर्ण? स्वप्नं बघा!” पेट्टा 
पीटरसन म्हणाली 


पण सोरेन हर्मनसन सरांनी माघार घेतली नाही. त्यांनी जर 
स्थानिक सभा घेतल्या. “आपल्या सभोवती उर्जाच उर्जा आहे!” सोरेन ही बोलले.... 
ते बेटाच्या रहिवाश्यांना म्हणात्रे. “आपण फक्त एकत्र काम 
करायत्रा हवं आणि उर्जेचा अधिक चांगला उपयोग करण्यासाठी 
काहीतरी मोठी कल्पना लढवायला हवी.” 


(की गड ह 
मुलांना शिकवा हे '__ शे द्र, 0. ह. 


सार! :. 1, री, र > 


का र. 
र्ड २ ब. * /्ट “ री. (_ |। ऱक्रु ( ११. 
2 पु स ४ ४/४ "४ र्ता > य 
4 होरी: टू के 

ह. ऱ्र ह , ., 

ु > ,/”2 3 "मी माझ्या कटुंबासाठी * ' 
र ॥ ९५2४ .__. वाऱ्यावर चालणारा * 
_ ॥०> ९४८ र 7 > शी छोटासा टर्बाइन बनवला 

| क 2 9 "यी र. व 


















८ ह अ | दीपगहाच्या रखवालदारा दातांच्या डॉक्टरशी 
आपलं बेट खूप लहान , शा "री » ब्रायन, छोटा विचार करू * बंदराच्या व्यवस्थापकाशी गवि शी 
उ. आहे नीड वू तीर, //५"*. र - । नकोस. काही मोठा विचार नल ता | 
38 कर! " हे अनेक वर्षे चालत . शेवटी, लोकांनी त्यांचं , अनेकजण त्यांच्याशी सहमत 


ली 
झाले. पण पठे काहीच घडलं नाही. लोकांना बदल हवेयत की नकोयत? काही कळेना. 
विसा यासा 1, कळ 









मग एके दिवशी विद्युत तंत्रज्ञ ब्रायन कजेरने जॉगॅन ट्रॅनबर्ग मोठी कल्पना लढवत हमनसन उत्साहीत झाले. आणि दुसरा खूप मोठा! 


सोरेन हर्मनसन याना बोलावलं. “माझी होते. “मला एक विशाल पवन टर्बाइन अखेरीस दोनतरी 
कल्पना तशी छोटी आहे,” तो म्हणाला. क उभारायचंय. मी त्यात माझा पैसा नूतनीकरणक्षम उर्जा > 
“मला माझ्या घरालगत एक सेकंडहूँड र! आणि तयार होणारी सगळी वीज प्रकल्प सुरू झाले. एक खूप 


वाऱ्यावर चालणारं टर्बाइन उभं करायचंय.” विकून टाकीन.” 
ऱ्य्श 


नेर >“ > व्र क 
>> लर ०2 
>“ 0. 3 





ब्रायन कजेरने आपत्ने कटंब आणि मित्र ्् | जॉर्गेन ट्रॅनबर्गच विशाल टर्बाइन त्व री गंड 2029 


यांच्याकडे वाऱ्यावर चालणारं टर्बाइन ् | 
(>> 3 ष >* भारण्यासाठी 
उभारण्यासाठी मदत मागितली. | उभारण्यासाठी विशाल जहाज, विशाल ट्रक 


/ ... - आणि दोन विशाल क्रेनची गरज लागल्री! 





>... अळओळयक १०८८ 


र्ट व 7 कका आ य य हाका क कयाय 
__  सांश बेटावर दोन प्रकल्प सरू झाले, पण लोकांना पारंपरिक उ: ऊन वाण री गी 
वापरण्यातच जास्त रस आहे असं दिसत होतं. आमचं स्वप्न ल्न ....संपूण बेटावर पाऊस आणि हिमवर्षाव 
प्रत्यक्षात येईल की नाही अशी आम्हाला शंका वाटू लागली. मग ७००... झाला. अचानक, बेटावरील वीज गेली! सर्वत्र 
हिवाळ्यातील एका काळोख्या रात्री... मिड: २ आ अथार पसरला. 


पी 
र > 










सांशसारख्या छोट्याशा 


फक्त ब्रायन कजेरच्या घरात वीज होती. “मोफत वीज!” कजेर ओरडले. 
बेटावर बातम्या पट्कन 


“माझं टर्बाइन काम करतंय! आता मी उर्जा-स्वयंपूर्ण झालोय!” 
कजेर यांच्या टर्बाइनची पाती वाऱ्यावर भर आवाज करत, भशेटी वाजवत फिरत 
होती. “टोपी सांभाळ तुझी!” सोरेन हर्मनसन ओरडले. 
(____ आम्ळ्. 9 > १२... चु 
6.0 -.2220000मा 
ह ५१०० ८)... 








श्व 








त्या रात्रीनंतर, आपण स्वत:साठी उर्जा 
कशी तयार करायची, याबद्दल 
प्रत्येकजण जाणून घेऊ लागला. 








4 नी भः 


. री ह प १५. १-७ 7 1 
रि ७ १ 


अचानक, सोरेन हर्मनसनकडे लोकांची रीघ लागली. लोक त्यांचे प्रकल्प घेऊन येऊ लागले. सोरेन 3. हर 
लोकांना नवीन उर्जा प्रकल्प सरू करण्यात मदत करू लागले. संपूर्ण बेट मिळून काम करू लागले २ नट 24” र पवन चक्कीचा शोध सर्वप्रथम 
काही लोक मोठ्या कल्पना लढवत तर काही लोक छोट्या. पण ते सगळे आमच्या ध्येयाकडे 1 , जाही का रके) | हुपरी 
करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत होते | 









स्य 


५ र 0५. > > २. टा 
> ८ (्क्न्बल्ल्सजा 
9 क क ६ य र | &<' ५ > र्ट ॥€£, | ग; अ 
१ ७५ ॥/ :ये-<1 ४...” 














र“ > 9 म 
७५७ |) ८7 “> 1! 
24:54: 4342: 
१७ ४११ १. णल णी. | / कळा र 0. व हि 
होल्स कटंबाने आपल्या शेतावर सौर पॅनल इंग्वार जॉगॅनसनने एक जैवमालाची भट्टी 
बसवले. आज त्यांच्या मेंढया गवत उभारलीय. त्यात ते तेलाऐवजी चारा जाळतात आज बेटावरील प्रत्येक रहिवाशाकडे उर्जा 
खातायत आणि सोर पॅनल उर्जा शोषन ही भट्टी त्यांच्याच नव्हे तर शेजारच्या घरांनाही स्वयंपर्णतेची आपली स्वत:ची कहाणी आहे 
घेतायत ऊब परवते जगभरातील त्रोक या उर्जेच्या बेटाच्या ताज्या 
7२. लिक) _ घडामोडी ऐकतायत 
र डु; तुरी शॉ ष्ट्र टर गां 9 व ४ ही. 
«* ६.. £ गड शं & 
2१.४१ / ऱ्ट € न “ “ >, 
| र षी नः द्र 
4 गौ न्* रा र्‌ 
र । “ प - > 
खरंतर, सांशवर जैवमाल इतका आहे की एरिक अ5रसनने डा पिकापासून 
संपर्ण बेटावर उगवल्रेलं ल़राकड आणि चारा ट्रॅक्टरचं इंधन तेल बनवलंय 
जाळन आता लोक आपल्या घरांना ऊब 2 
न्य | तश) नद - > |; | 
“प्रे ॥ ४-५. > 00 ७ - | 3 
| शग ले. | 
क ह ८ व 
आता ब्रायन कजेरची पत्नी बेटीना विद्यत आज आमच्याकडे विद्यत जॉर्गेन टॅन्बर्ग आपल्याला या शिडीवरून 
कारमधन फिरते सायकलतीसद्धा आहेत. त्या पवनचक्कीच्या वरपर्यंत घेऊन जातात का 
त्याती तवताताकती वतात पता वज्तही पवनशक्तीवर चालतायत पाहू तिथन आपल्याला आज सांश बेट कसं 
पुरवते. 


दिसतं ते पाहाता येर्टल 











बघा, बरंच काही घडू लागलंय! चा 


ही. आमच्या बेटावर बरीच टर्बाइन उभी राहिलीयत. “ 
खाली सांशचं नवंकोरं शिक्षण केंद्र एनर्जी अँकडमी आहे. धा 
तिथे जगभरातील मुलं आणि मोठे लोक आमचा हा 

विकास बघायला येतात. लोक उर्जा बनवण्यासाठी, तिचं नेवे 

आदानप्रदान करण्यासाठी आणि ती वाचवण्यासाठी जया 
नव्या कल्पना घेऊन आमच्याकडे चर्चा करायला येतात. 








जगभरातील उर्जा 


एक देश जेवढे जास्त 
जीवाश्म इंधन वापरतो, तितकाच 
कार्बनडायॉक्साईड तो निर्माण 
करतो. अमेरिका दरवर्षी सुमारे 
सहा अब्ज मेट्रीक टन 
कार्बनडायॉक्साईडचे उत्पादन 
करते. त्याचे वजन आठशे लाख 
हत्तींच्या वजनापेक्षाही जास्त 
असते. जसजसे जगभरातील देश 
विकसित होत जातात, ते उर्जेचा 
जास्त वापर करतात, जास्त 
कार्बनडायॉक्साईड निर्माण 
करतात. यामळे ग्लोबल वॉर्मिंगचे 
संकट दिवसेंदिवस भीषण बनत 
चालले आहे. 

पण एक चांगल्लरी बातमी ही 
आहे की या आधनिक जगात 
आपण कल्पनांची देवाणघेवाण 
करू शकतो, एकत्र काम करू 
शकतो, सहजपणे. संशोधक नवे 
नूतनीकरणक्षम उर्जा स्रोत 
वापरण्यासाठी नवनवी तंत्रे 
शोधत आहेत. 

काही ठिकाणी वेगवान वारे 
वाहातात, काही ठिकाणी कडक 
ऊन असते, काही ठिकाणी खूप 
उष्णता असते आणि काही 
ठिकाणी थंडी असते. प्रत्येक 
देशाला, समाजाला हे पाहावे 
लागेल की त्यांच्याकडे कोणते 
विशेष स्रोत उपलब्ध आहेत, 
ज्यामुळे भविष्यात ते पारंपरिक 
उर्जा स्रोतांवर अवलंबून राहाणार 
नाहीत. 


न्स. क्िॅकव्वाज. .. ब च... ह. 11 





या अकॅडमीचे संचालक कोण आहेत माहितीय? सोरेन 
हर्मनसन, एक असामान्य शिक्षक. 


मागल्या काही वर्षांमध्ये आमच्या 
छोट्या बेटावर बऱ्याच गोष्टी 
बदलल्यायत. 






आम्हाला तेल आणायला आता टॅकरची गरज भासत नाही. 
आम्हाला मुख्य भूमीवरून वीजही आणावी लागत नाही. 





वेगवान वारा असतो तेव्हा आमच्याकडे इतकी वीज तयार 
होते की आम्ही समद्राखालून तारांद्वारे वीज डेन्मार्कमध्ये 
पाठवतो. तेथील लोकांना ती वापरता येते. 


सांश एक छोटंसं बेट आहे पण आम्ही जगात बदल घडवून आणला 
आहे. फक्त दहाच वर्षात आमच्या काबन उत्सर्जनात 40 टक्‍क्‍यांनी 
घट झालीय. आम्ही हे काम एकत्र मिळून केलंय. 








अशा प्रकारे आम्हाला उर्जेच नेट हे नाव मिळालं! 


क... आ वळ ह 

>/३ र, कुक -- 1 // 

र >> 9 व्यि 
अत आह (रु 


आपल्या बेटावर बदल घडवून आणण्यासाठी तुम्ही काय काय 


| करू शकता? 
डु शड र्क 
1 “. . // 
6. 4४७ २ ---::“* १ 
२ कळ 0७६६ ४ र्‍या टेस्ट 


क <<. १५१ 
1-:-:--- यन कर 


हळ. 2 





तम्हाला वाटत असेल की तम्ही बेटावर राहात नाही 
पण तम्ही बेटावरच राहाता, ही वस्तस्थिती आहे 
आपण सर्वच एका बेटावर राहातोय 





आपण सर्व एका मोठया बेटावर राहातोय, पथ्वी नावाच्या. 
आपल्या पथ्वीला आपण कसं वाचवायचं 
हे आपल्यात्राच ठरवावं लागेल 





आपल्या सभोवताली नतनीकरणक्षम उर्जा आहे. त्याचा सर्वोततम 
उपयोग करण्याकरता आपल्याला मिळन काम केतल्रं पाहिजे. तमची 
दोपमी-सांभाळा! 


लेखकाचे मनोगत 


2008 वर्षीच्या जुलै महिन्यात, जगभरात तेलाच्या किमती आभाळाला भिडल्या होत्या. 
मी एका संमेलनात भाग घेऊन घरी चाललो होतो. तेव्हा मी द न्यूयार्कर वृत्तपत्रात 
एलिझाबेथ कोल्बर्ट यांचा “द आयलंड इन द विंड” असे शीर्षक असलेला लेख वाचला. 
याबरोबरच सांश आणि तेथील लोकांशी माझा परिचय झाला. त्या त्रेखाने 1970 च्या तेल 
संकटाची आठवण जागी केल्ली. लहान असताना, तेल संकटकाळात आमच्या शेजाऱ्यांनी 
तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी त्यांच्या आवारात सोर पॅनल उभारलं होतं. ते 
आठवल्यावर वाटलं की सांशच्या कहाणीवर एक चांगलं, प्रेरणादायी पुस्तक बनेल. 


सांश येथे पवन उर्जा प्रकल्प उभारला, एवढीच घटना नव्हती घडली. याद्वारे तेथील 
समाज एकत्र आला आणि सर्वांनी मिळून उर्जा निमितीत स्वयंपूर्ण बनायचं, असा संकल्प 
केला. सोरेन हर्मनसन यांना 2008 या वर्षी टाइम नियतकालिकेने पर्यावरण नायक असा 
किताब दिला. ते एक उल्लेखनीय नेता आणि प्रवक्ता होते. पण बेटावरील इतर त्रोकांचा 
उत्साह आणि निष्ठा यांच्याशिवाय त्यांना एकट्याला आपले ध्येय गाठता आलं नसतं. 


सांशला वेगवान वाऱ्याचं वरदान आहे, पण तेथील बहुसंख्य लोक जैविक मातर आणि 
सौर उर्जेचा खूप चांगला उपयोग करतात. या आणि इतर स्रोतांबद्दन जास्त माहितीसाठी 
१४७///.€९॥॥९॥४४५॥3॥॥0॥0001९५.९0॥) या संकेतस्थळावर जावे. 





